जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (३०५६ 0094) 
या योजनेसाठी सन २०१६-१७ साठी निधी खर्च 
करणयास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०५१६/प्र.क्र.१०४/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ मार्च, २०१७ 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/ 
जआ/लेखा/70३॥॥५1-/॥/२५१, दिनांक २८.०७.२०१६. 

शासन निर्णय :- 

जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन या योजनेकरिता, “मागणी क्र. बी-३, लेखाशीर्ष क्र. ३०५६- 
देशांतर्गत जल वाहतुक, (१९०), सार्वजनिक उपक्रम व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) सागरी मंडळास 
(मेरीटाईम बोर्डास) सहायक अनुदान, (09) (02) जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (राज्ये) (योजनांतर्गत) 
(३०५६ ००५५), ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या ळेखाशीर्षाखाळी सन २०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या रु. १.५० कोटी तरतुदीपैकी ८०% च्या मर्यादेत रु. १.२० कोटी (रु. एक कोटी वीस लक्ष) 
इतकी तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड यांची राहील. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१७०३२३१४५५३९८१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Ashok H 11 00111 chi 
ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
Damayyawar दळी” 
(अ. ह. दमय्यावार) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०५१६/प्र.क्र.१०४/बंदरे-२ 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 

निवडनस्ती(बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


